RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ५७]] 


गुरुवार , मे ९ , २०१ ९ / वैशाख १ ९, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


: 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ ,दिनांक ९ मे २०१९ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम . 

क्रमांक बीपीटी. १११७ / प्र.क्र . ७ ९ / का .१५. - महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम (१९ ५० चा महा. २९ ) याच्या कलम 
८४ च्या पोट- कलम (२) च्या खंड ( प) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८४ च्या पोट -कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे अगोदरच प्रसिद्ध केलेल्या मुंबई 
सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नियम, १ ९ ५१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत आहे 

१. या नियमांना मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( सुधारणा) नियम, २०१९, असे म्हणावे. 

२. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नियम, १९ ५१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम ६३ मधील, “ अधिनियमाच्या इतर प्रयोजनार्थाच्या प्रदानासाठी, राज्य शासनाच्या मान्यतेसह आवश्यक असेल अशी 
आणखी रक्कम , देण्यास आवश्यक असेल अशा रकमेपेक्षा अधिक होईल असा सर्व पैसा, नियम ६४ मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने " या 
मजकुराऐवजी “कार्यालयीन खर्च व त्याच्या कार्यालयाशी आणि त्यास दुय्यम असलेल्या कार्यालयाशी आनुषंगिक असलेला खर्च आणि 
अधिनियमाच्या इतर प्रयोजनार्थाच्या प्रदानासाठी, राज्य शासनाच्या मान्यतेसह आवश्यक असेल अशी आणखी रक्कम , 
आवश्यक असेल अशा रकमेपेक्षा अधिक होईल असा सर्व पैसा नियम ६३ अ व नियम ६४ मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 

३. मुख्य नियमांच्या नियम ६३ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल 
“ ६३ अ. नियम ६३ व ६४ मध्ये नमूद केलेल्या पैशांव्यतिरिक्त अतिरिक्त पैशाचे उपयोजन व संवितरण. 

(१ ) धर्मादाय 
आयुक्ताला, त्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, कार्यालयीन खर्चाकरिता किंवा त्याच्या कार्यालयाच्या व त्याच्या दुय्यम कार्यालयाच्या इतर 
आनुषंगिक खर्चाकरिता कलम ६ ब अन्वये राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा आवश्यक असलेल्या अधिक रकमेच्या 


देण्यास 


भाग चार - ब - १४०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ९, २०१९ / वैशाख १ ९, शके १ ९ ४१ 


प्रदानाकरिता, रुपये वीस लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत नियम ६३ आणि ६४ मध्ये 

नमूद 

केलेल्या पैशाखेरीज अन्य अतिरिक्त 
पैशाचा वापर करता येईल किंवा करविता येईलकिंवा तो वितरित करता येईल ; आणि 

(२) उप -नियम (१) च्या तरतुदींना अधीन राहून, रुपये चाळीस लाख पर्यंतच्या खर्चाकरिता प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व 
न्याय विभाग, यांना त्याच्याशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा अधिकार असेल ; आणि 

( ३) उप -नियम (१) व ( २) च्या तरतुदींना अधीन राहून , रुपये चाळीस लाखाहून अधिक असणाऱ्या खर्चाकरिता, प्रस्ताव मंजूर 
करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असेल ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. शा . कलोती, 
शासनाचे विधि सल्लागार- नि - सह सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे ९, २०१ ९/ वैशाख १९, शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th May 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT. 


No. BPT. 1117 /C.R . 79/Desk- XV. - In exercise of the powers conferred by clause (p ) of sub 
section (2) of section 84 of the Maharashtra Public Trusts Act (XXIX of 1950 ), and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Bombay Public Trusts Rules, 1951, the same having been previously published as required 
by sub - section ( 3) of section 84 of the said Act , as follows, namely : 


1 . 


These rules may be called the Bombay Public Trusts (Amendment) Rules , 2019. 


2 . In rule 63 of the Bombay Public Trust Rules , 1951 (hereinafter referred to as “ the 
principal Rules") for the words and figures “ of public trusts and for other purposes of the Act, shall 
be invested and disbursed as provided in rule 64” the words, figures and letter " of public trusts 
and for the office expenditure and other incidental expenses of his office and offices subordinate 
to him and for other purposes of the Act , shallbe invested and disbursed as provided in rules 63A 
and 64" shall be substituted . 


3 . 


After rule 63 of the principal Rules , the following rule shall be inserted , namely : 


" 63A . Application and disbursement of surplus money other than those mentioned in rules 
63 and 64.- ( 1) The Charity Commissioner may , in his discretion , apply or cause to be applied or 
disbursed the surplus money other than those mentioned in rules 63 and 64 , in excess of the 
amount required for payment of the amount determined by the State Government under section 
6B, for the office expenditure or other incidental expenses of his office and offices subordinate to 
him up to the maximum limit of rupees twenty lacs ; 


(2 ) subject to the provisions of sub- rule ( 1), for the expenditure up to rupees forty lacs , the 
Principal Secretary and Remembrancer of Legal Affairs of Law and Judiciary Department, shall 
have the powers to accord sanction to the proposals relating thereto ; and 


( 3) subject to the provisions of sub -rules ( 1) and (2 ), for the expenditure of more than 
rupees forty lacs, the State Government, shall have the powers to accord sanction to the 
proposals ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. KALOTI, 
Legal Advisor - cum - Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


